“माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा अभयारण्य व 
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना” या योजनेत्तर 
योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील सहाय्यक 
वनसंरक्षक संवर्गातील १ अस्थायी पद सन २०२१- 
2022 मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०३.२१/प्र.क्र.५६/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२१. 


वाचावे :- 
१. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र. ७७/फ-८, 
दिनांक १३.०९.२०१९ 
२. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०३.२०/प्र.क्र.७६/फ-१ 
दिनांक ०३.०४.२०२०. 
३. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०३.२०/प्र.क्र.9६/फ-१ 
दिनांक २५.०९.२०२०. 
४. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दिनांक १५.०२.२०२१. 
५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेतर/ प्र.क्र. ०५(२०-२१)/१९०, दिनांक :- १५.०२.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


“माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा अभयारण्य व ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना” या 
योजनेत्तर योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ पदाला सन 
२०२०-२०२१ मध्ये संदर्भ क्रमांक 2 व ३ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 09.03.2020 ते दिनांक 
२८.०२.२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 


२. आता संदर्भ क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी “माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा अभयारण्य व ताडोबा राष्ट्रीय 
उद्यानाची स्थापना* या योजनेत्तर योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील सहाय्यक वनसंरक्षक 
संवर्गातील १ पदाला सन २०२१-२०२२ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत चालू 
ठेवण्याबाबत प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2029 ते दिनांक 
३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ४ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३.२१/प्र.क्र.५६/फ-१ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ४ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये “माळढोक पक्षी अभयारण्य, नागझीरा 
अभयारण्य व ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना” या योजनेत्तर योजनेतील नागझिरा अभयारण्य येथील 
सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील १ पदाला सन २०२१-२०२२ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक 
३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. वनसंरक्षक तथा संचालक, नवेगांव- नागझीरा व्याघ्र प्रकल्प यांच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात आलेल्या १ अस्थायी पदाच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन 
(योजनेतर), ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संवर्धन (००) (०१) निसर्ग संवर्धन 
व वन्य UA संरक्षण (२४०६ ०७६६) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हाझशासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : असंक - १००४ / प्र.क्र.१२ /(भाग-२) 
/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि 
२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१८०५३५२८१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDESH TUKARAM © 
SAWARDEKAR री 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 

प्रति, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 

६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 

७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
८. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती) 


०७८ “७ AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


